प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत दि.३१/०३/२०२४ 
रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यात आलेला पंरतु कोषागारातून आहरित 
न झालेला निधी सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०४/प्र.क्र.९०/पर्यटन-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २८ मे, २०२४. 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.५६/पर्यटन-१, 
दि.३१/०३/२०२४. (Spill Over) 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र. टिडीएस २०२४/३/प्र.क्र.८७/पर्यटन-१, 
दि.३१/०३/२०२४ 
3) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पत्र क्र.टिडीएस-२०२४/०४/९०/पर्यटन-१, 
दि.०४/०४/२०२४. 


शासन निर्णय :- 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या कामांना संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये 
उर्वरित निधी वितरीत करण्यात आला होता. तथापि, अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवरील तांत्रिक अडचणीमुळे वितरीत 
करण्यात आलेला निधी संबंधित कोषागार कार्यालयातुन आहरित न झाल्यामुळे व्यपगत झाला होता. त्यामुळे सदर निधी 
सन २०२४-२५ च्या वित्तीय तरतूदीतुन उपलब्ध करुन देण्याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये संचालक, पर्यटन संचालनालय व 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात आले होते. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या 
माहितीच्या आधारे परिशिष्ट -st स्तंभ क्र.२ येथील कामांना संदर्भ क्र.१ व २ अन्वये वितरीत केलेला पंरतु कोषागार 
कार्यालयातुन आहरित न केल्यामुळे व्यपगत झालेला निधी परिशिष्ट -अ* स्तंभ क्र. ६ येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण 
रु.२५१६.३५ लक्ष इतका निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षाच्या मंजुर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतून वितरीत करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. (परिशिष्ट -अ« सोबत जोडले आहे.) 
०२. सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -अ* मधील कामांसाठी इतर अटी व शर्ती संदर्भ क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयानुसार 
लागु असतील. 


०३. परिशिष्ट -अ' स्तंभ क्र.६ येथे नमूद करण्यात आलेला रु.२५१६.३५ लक्ष निधी हा सन २०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजुर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून मुख्यलेखाशीर्ष "मागणी क्रमांक झेडडी-४, ३४५२-पर्यटन, पर्यटनासाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१ पर्यटन केंद्रे (०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०२) (१८) पर्यटन 
विकासासाठी विविध ठिकाणांसाठी मूलभूत सुविधांकरीता अनुदाने (३४५२ १९५८) ३१ सहायक अनुदाने" या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. या प्रकरणी मंजूर करण्यात आलेल्या (प्रादेशिक पर्यटन 
विकास योजनेंतर्गत) सहायक अनुदानाची रक्‍कम आहरण करुन संबंधितांना वितरीत करण्याकरीता जिल्हास्तरीय 
कामांसाठी संबंधित सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी/ जिल्हा नियोजन अधिकारी यांना -आहरण व संवितरण 
अधिकारी व संबंधित जिल्हाधिकारी यांना -नियंत्रण अधिकारी" घोषित करण्यात येत आहे. सदर निर्णयानुसार मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानाची रक्‍कम त्यांनी संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय येथे देयके सादर करुन संबंधितांना 
वितरीत करावी. सदर कार्यवाहीबाबतचा अनुपालन अहवाल पर्यटन संचालनालयामार्फत शासनास एक महिन्यात 
सादर करण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०४/प्र.क्र.९०/पर्यटन-१ 


०४. प्रमाणित करण्यात येते की, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/श्र.क्र.३४/अर्थ-३, दिनांक १ 
एप्रिल, २०२४ अन्वये देण्यात आलेल्या सूचनेनुसार व अधिकाराच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
असून वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/्र.क्र.३४/अर्थ-३,दि. १ एप्रिल, २०२४ च्या परिशिष्टामधील 
तपासणीसूची बाबींची व अटींची पूर्तता करण्यात आली आहे. 

०५. सदर शासन निर्णय भारतीय निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचार संहितेचे काटेकोरपणे पालन करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०५२८१६३२३५९९२३ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
ANT! H VITHAL DN: ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL 

AFF: MENT, 

25. ffedbbOOSfdff34ab6ac1f8319d061483d7d35e20f744e25136017920a 
०: 

seri 

791 

Dat 


9424C12B6CADCBS83DS00FE489CE872 


(संतोष जया विठ्ठल रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 

४. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

६. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

७. सर्व संबंधित जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

८. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

११. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. (यांना आदेशात नमूद करण्यात 
आलेल्या संबंधित नियंत्रक अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे निधी वितरीत करण्याच्या 
विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत 
दि.31/03/2023 रोजी निर्गमित करण्यात 
आलेल्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आलेला Wd कोषागारातून 
आहरित न झालेला निधी सन 2023-24 या 
वित्तीय वर्षात उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस 2024/04/प्र.क्र.90/पर्यटन- 


मादाम कामा रोड, हतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मंबई-400 032 
दिनांक: 28 मे, 2024 


शासन निर्णय, दिनांक 31.03.24 | या आदेशान्वये 
पुर्वी वितरीत निधी (रु. लक्ष) |अन्वये वितरीत तथापि व्यपगत |वितरीत निधी (रु. लक्ष 


निधी (रु. लक्ष ) ) 
1) Aas शहर as शहर iret विविध् प कामे. 480.00 ॥_______150.00______| 198.00 198.00 
1 गावदेवी माता मंदिर परिसराचे सौंदर्यीकरण करणे 29.00 
2 डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्टेशन AY सौंदर्यीकरण करुन कमान उभारणे 25.00 
3 जोसेफ बाप्टीस्टा गार्डन येथे शोभिवंत दिवे बसविणे 20.00 
[4s [err एमसी ए मैदानात ग्रिल बसविणे 25.00 
5 झला मैदान येथे सोर उर्जेचे खांब बसविणे 20.00 
शिका भायखळा रेल्वे स्टेशन पुर्व विभाग दक्षिण बाजुस सौंदर्यीकरण करुन 99७ 
कमान उभारणे : 
र भायखळा रेल्वे स्टेशन पुर्व विभाग उत्तर बाजुस सौंदर्यीकरण करुन| 29.00 
कमान उभारणे : 
| os | भायखळा रेल्वे स्टेशन पश्‍चिम विभाग दक्षिण बाजस सोौंदर्यीकरण| 29.00 
करुन कमान उभारणे i 
| 8 | भायखळा tod स्टेशन पश्‍चिम विभाग उत्तर बाजुस सौंदर्यीकरण ठग 
करुन कमान उभारणे : 
40 चिंच पाकळी रेल्वे स्टेशन पश्‍चिम विभाग उत्तर बाजुस सौंदर्यीकरण 39°00 
करुन कमान उभारणे शि 
1 वाय एन सी ए मोकळया मैदानाचे सौंदर्यीकरण करणे 29.00 450.00 198.00 198.00 
12 वाय एन सी ए मैदानात सोर उर्जेचे खांब बसविणे 27.00 
डा बाबासाहेब कर मार्ग विर जिजामाता उद्यान समोरील 
13 पदपथावर $ एस पाटणवाला मार्ग ते घडयाल टॉवर पर्यंत शोभिंवत| 29.00 
fea बसविणे 
डॉ. बाबासाहेब आबेडकर मार्ग विर जिजामाता उद्यान समोरी 
14 पदपथावर घडयाल टॉवर ते सवतामाळी भुवन इमारती पर्यंत 29.00 
शोभिवंत दिवे बसविणे 
45 संत गाडगे महाराज चोक सातरस्ता नायर रोड ते धोबिघाट रस्ता Be गोण 
सौंदर्यीकरण शोभिवंत दिवे बसविणे : 
| te | 6 संत गाडगे महाराज चौक सातरस्त धोबी घाट ते साने west मार्ग rn 
येथे सौंदर्यीकरण करुन शोभिवंत दिवे बसविणे 9 
47 संत गाडगे महाराज चौक सातरस्ता के के मार्ग ते बी जे मार्ग रस्ता 20.00 
येथे सौंदर्यीकरण करुन शोभिवंत दिवे बसविणे ; 
| te संत गाडगे महाराज चौक सातरस्ता सर्व सौंदर्यीकरण करुन! 50:60 
शोभिवंत दिवे बसविणे ; 
| | आग्रीपाडा येथील मैदान सपाटीकरण करणे व लाल माती टाकणे 22.00 
एकूण मुंबई शहर 480.00 150.00 198.00 
2) मुंबई उपनगर |मुंबई शहर येथील विकास कामे 500.00 100.00 240.00 240.00 
बँड tes ,बांद्रा (पश्‍चिम) येथे किल्याजवळ विकास कामे व 
1 सुशोभिकरण करणे 100.00 20.00 48.00 48.00 
2 बँड स्टँड, बांद्रा (पश्‍चिम) येथे विकास कामे व सुशोभिकरण करणे 100.00 20.00 48.00 48.00 
कार्टर रोड, बांद्रा (पश्‍चिम) येथे बरिस्ता कॅेफेच्या जवळ विकास कामे 
3 वसधोमिकरण करणे 100.00 20.00 48.00 48.00 
रोड, बांद्रा (पश्‍चिम) येथे जोगर्स पाक लगत परिसर विकास| 
| 4___| ay a स भिकरण करण 100.00 20.00 48.00 48.00 
वांद्रे रेक्लेमेशन, बांद्रा (पश्‍चिम) येथे विकास कामे व सुशोभिकरण| 
5 करणे, 100.00 20.00 48.00 48.00 
एकूण मुंबई उपनगर 500.00 100.00 240.00 240.00 
अशोका धबधबा पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी पायाभूत 
3) ठाणे सविधा निर्माण करणे. ता. शहाप 200.00 60.00 84.00 84.00 
भिवंडी iil याता कारवादेवी मंदिराकडे 
4) ठाणे जाणारा रस्ता कोकि कर करणे, मंदिर 300.00 60.00 144.00 144.00 
सुशोभिकरण करणे व शोचालय बांधणे, ता. भिवंडी 
a oa तालुक्‍यातील माहुली किल्ला परिसरातील 
5) ठाणे मु करणे व पायाभूत सविधा निर्माण करणे 400.00 शड 168.00 168.00 
i 
गणेशपुरी येथे संरक्षक भिंत बांधणे, सशोभिकरण 
6) ठाणे करणे, ससज्ज शौचालय बांधणे, ता. भिवंडी, जि. ठाणे पथ शहा 29:00 200 


7) ठाणे ठाणे जिल्ह्यातील विकास कामे | 120.00 | | 8.00 57.60 57.60 
1 Gea eae सिध्दगड रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे, ता. 40.00 an a6 4.80 
2 मोजे चासोळे येथे सुशोभिकरण करणे, ता. म्रबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
3 मोजे मानिवली येथे सुशोभिकरण करणे 10.00 2.00 4.80 4.80 
|॥____4 ____ [मोजे शिरोशी येथे सुश करणे ता.मरबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
5 मौजे कोचरे येथे सशोभिकरण करणे, ता.म्रबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
|_______6________ मोजे माळ येथे सुशोभिकरण करणे, ता.मरबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
7 मौजे माळशेजघाट येथे सुशोभिकरण करणे, ता.म्रबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
|______8________ मोजे जडई येथे सुशोभिकरण करणे, ता.मरबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
|______9________|मोजखापरी येथे सुशोभिकरण करणे, ता.मरबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
10 मौजे आंबिवली येथे सुशोभिकरण करणे, ता.म्रबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
|______11________ [मोजे नाणेघाट येथे सशोभिकरण करणे, ता.म्रबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
12 मौजे सोनावळे गणेश लेणी रस्ता सुशोभिकरण करणे, ता.मुरबाड 10.00 2.00 4.80 4.80 
ee: | 120.00 | | 2400 | 57.60 57.60 
एकूण ठाणे | 1120.00 | 284.00 | sorso 60 | sor60 | .60 
पालघर जिल्हयातील शिवगोरक्षनाथ मठ कावळे 
8) पालघर येथील विकास कामे | 20.00 | | goo 8.40 8.40 
1 शिवगोरक्षनाथ मठ कावळे AY वाहनतळ शेड बांधणे, ता. विक्रमगड 10.00 3.00 8.40 8.40 
2 शिवगोरक्षनाथ मठ कावळे येथे नदी किनारी संरक्षण भिंत 10.00 3.00 
freer t0—= | t—“(—eCid 8.40 8.40 
।_9 पालघर | पालघर ता. मोखाडा, जिल्हा पालघर येथील विकास कामे 387.71 60.00 19662 | 196.62 | 
1 seen ते नाशेरा रस्त्यावर संरक्षण भिंत बांधणे (पर्यटन खोडाळा), 5926 15.00 
आडोशी ते शिरसगांव रस्त्यावर पाईप ALA व गटार बांधणे(पर्यटन 
2 देवबांध), ता. मोखाडा १929 15.00 ee 496.85 
मोखाडा ते देवबांध रस्त्यावर नाम फत्रक बसविणे (पर्यटन खोडाळा), : र 
3 ता. मोखाडा 97.25 15.00 
| 4 | देवबांध आडोशी ते खोडाळा रस्त्यावर APA बांधणे व कॉक्रीट गटार कवडे 4560 
तयार करणे (पर्यटन खोडाळा), ता. मोखाडा : f 
nnn <1) 387.71 60.00 [ 196.62. 196.62 
| 10) पालघर | पालघर ता. मोखाडा, जिल्हा पालघर येथील विकास कामे | 248.25 | 40.00 | eas | 64.95 
F खोडाळा येथील स्वामी समर्थ मंदिर पर्यटन परिसर सुधारणा HAY 1छोऱ0 S500 
व नवीन बांधकाम करणे 64.95 64.95 
2 खोडाळा ते देवबांध रस्त्यावरील अपघाती वळण काढणे (पर्यटन हड 400 रौ र 
देवबांध आणि खोडाळा), ता. मोखाडा : : 
[_________________________________ एकण|____248.25___| 40.00 |_________64.95_______|_____64.95_____| 
बोर्डी समुद्र किनारी घाट बांधणे (स॒.पे. हायस्कल) 
11) पालघर ता.डहाणे, जि.पाल्घर 1000 | | 400 oe | 360 
रा.म.मा.क्र. 4 केळवे येथील पुलनाका ते शितला देवी 
| फाणलष् पालघर मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे मजबतीकरणं व | कळ. शिका ओता शिळा 
डांबरीकरण करणे, ता. पालघर 
|__13) पालघर lat. तलासरी, जि.पालघर येथील विकास कामे 100.00 | 2000 | 48.00 48.00 
1 झाई माच्छीपाडा लगत असणाऱ्या समुद्र किनाऱ्याचे सुशोभिकरण 10.00 
करणे, ता. तलासरी, जि. पालघर ‘ 
2 झाई बोरीगाव येथील मोठ्या तलावास सुरक्षेच्या दृष्टीने 10.00 
उपाययोजना करणे, ता. तलासरी, जि. पालघर . 
3 झाई येथील पर्यटन स्थळ AY बैठक व्यवस्था करणे, ता. तलासरी, पंत 
जि. पालघर ; 
4 | झाई येथील पर्यटन स्थळास दिशादर्शक तथा माहितीफलक बसविणे, 40.00 
ता. तलासरी, जि. पालघर F 
झाई येथील पर्यटन स्थळास निवारा शेड बांधणे, ता. तलासरी, जि. 20.00 48.00 48.00 
5 10.00 
पालघर 
शि झाई येथील पर्यटनस्थळा अंतर्गत रस्त्यावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे, 4000 
ता. तलासरी, जि. पालघर र 
7 झाई येथे अंतर्गत रस्ता तयार करणे, ता. तलासरी, जि. पालघर 10.00 
शिका झाई लगत असणाऱ्या समुद्र किनाऱ्याचे सुशोभिकरण करणे, ता. 40.00 
तलासरी, जि. पालघर ; 
शिका झाई माच्छीपाडा येथे समाजमंदिर बांधणे. ता. तलासरी, जि. पालघर 10.00 
| | झाई बस स्टॉल ते माच्छीवाडा समुद्र किनाऱ्यापर्यंत रस्ता तयार! ळं 
करणे. ता. तलासरी, जि. पालघर वि 
<<. | 100.00 |॥________20.00______| 48.00 48.00 


14) पालघर | पालघर |।पालघर जिल्ह्यातील विकास कामे 119.77 कराया 5028 | sozs | 
ी झाई अंतर्गत स्वाध्याय मंदिरापासुन समुद्र किनाऱ्याकडे SORT 4000 
रस्ता तयार करणे, ता.तलासरी, जि.पालघर ‘ 
5 झाई अंतर्गत सुरेश दवणे यांच्या घरापासून WH मजवलकर Alea शिवा 99 
घराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे, ता.तलासरी, जि.पालघर : 
7 झाई अंतर्गत हरेश्वर मेहेर यांच्या घरापासून समुद्र Pears Sion 
जाणारा रस्ता तयार करणे, ता.तलासरी, जि.पालघर न 
i झाई अंतर्गत विजय मांगेला ते स्वाध्याय मंदिराकडे जाणारा रस्ता 10.60 
तयार करणे, ता.तलासरी, जि.पालघर : 
5 झाई अंतर्गत भगवान माच्छी यांच्या घरापासून समद्र किनान्याकडे। 58 
जाणारा रस्ता तयार करणे, ता.तलासरी, जि.पालघर : 
झाई अंतर्गत हाती माता जवळील रस्त्याचे बांधकाम करणे, 
| os | ता.तलासरी, जि.पाल्रघर 9.98 36.00 50.26 - 
र झाई अंतर्गत जिगर माच्छी यांच्या घराजवळ रस्ता तयार करणे. लाड 
ता.तलासरी, जि.पालघर : 
| 8 झाई समुद्रकिनारी सरक्षा रेलिंग बसविणे व पर्यटकांना बसण्याची | 990 | 99 
व्यवस्था करणे. ता.तलासरी, जि.पालघर : 
| 8 = ee) त दुबलपाडा तलावाजवळ संरक्षक भिंतीचे बांधकाम | 986 | 96 
करणे. ता. जि.पालघर : 
40 झाई अंतर्गत दुबलपाडा तलावाजवळ सुशोभिकरण करणे. | ac 99 
ता.तलासरी, जि.पालघर 
| 4 झाई अंतर्गत छबिल माच्छी यांच्या घरापासून समुद्र किनान्याकडे। अचळ 
जाणारा रस्ता तयार करणे. ता.तलासरी, जि.पालघर : 
7 झाई अंतर्गत माच्छीवाडापासून समुद्र किनाऱ्याकडे जाणारा रस्ता। व्या 
तयार करणे. ता.तलासरी, जि.पालघरं 2 
Pee 119.77 ॥________36.00_______|_______50.26_______[|____50.26____| 
'एकूण पालघर 1135.73 |॥________216.00______| 491.83 491.83 
सातारा मौजे किवळ ता.कराड येथील शिवकालीन 
शिक 5) सातारा तळ्याचे व परिसराचे सुशोभिकरण करणे 499.00 se 35.50 oe 8.10 a 8.10 
दौलतनगर (मरळी), ता. पाटण, जि. सातारा येथील 
शिक सातारा विकास कामे 500.00 oe 51.00 209.40 209.40 
दोलतनगर (मरळी), ता. पाटण, येथे शताब्दी स्मारक परिसरात 
1 शिवसष्टी उभारणे 125.00 38.00 
दोलतनगर (मरळी), ता. पाटण येथे पर्यटन परिसरातील रस्त्यांची 
2 Bergen exer 100.00 30.00 
3 दौलतनगर (मरळी), ता. पाटण, येथे विद्युतकरणांची कामे करणे 100.00 30.00 
दोलतनगर (मरळी), ता. पाटण येथे पर्यटकांना तात्पुरता निवारा 
| 4 | करणेकरीता निवारा शेड उभारणे a 29:00 दण 2080 
दौलतनगर (मरळी), ता. पाटण येथील पर्यटन परिसरात व शताब्दी 
5 परिसरात बागबगीचा सधारणा करणे व लहान मुलांना खेळणेकरीता 50.00 15.00 
खेळाचे साहित्य बसविणे 
शिका दोलतनगर (मरळी), ता. पाटण येथील पर्यटन परिसरात व शताब्दी। 25.00 8.00 
परिसरात पर्यटकांना बसणेकरीता बैठक व्यवस्था करणे : A 
Po er] 500.00 151.00 209.40 209.40 
Por ree] 999.00 286.50 427.50 427.50 
17) धुळे ता. जि. धुळे येथील विकास कामे 97.50 | 3300 38.70 38.70 
F मौजे झरणीपाडा, ता. साक्री, जि. धुळे येथे श्री धनाई पनाई माता 750 | 00 00 
मंदिर परिसरात एल ई डी लाईट बसविणे ; 
मोजे द्याने, ता. जि. धुळे (महादेव मंदिर ) येथे सोलर हायमास्ट 
2 बसविणे 15.00 
मोजे काळखेडा, ता.जि. धुळे (महादेव मंदिर) येथे सोलर हायमास्ट 
3 बसविणे 15.00 
मौजे मोहाडी, प्र. डांगरी, ता.जि. धुळे (शनि मंदिर) येथे सोलर 
| 4___| हायमास्ट बसविणे, ता.जि. धळे 15.00 — 38.70 38.70 
5 मौजे कापडणे, ता.जि. धुळे (जोगाई माता मंदिर) येथे सोलर 45.00 र 
हायमास्ट बसविणे. हि 
| oe Als आंबोडे, ता.जि. धुळे (आई एकविरा माता मंदिर) येथे सोलर Per 
हायमास्ट बसविणे ; 
ह मौजे झरणीपाडा, ता.जि. धुळे येथे श्री धनाई पुनाई माता मंदिर 41500 
परिसरात सोलर हायमास्ट बसविणे. र 
nn <3.) 97.50 ॥________33.00_______| 38.70 38.70 
“Per गोंदिया जिल्ह्यातील शिवधाम मोजा फुलचूर, ता. 
न टक 
18) गोंदिया atimanadea Penre si 301.50 | .50 215.75 | 10545 | 105.45 
1 सामाजिक सभागृह 155.00 
2 सिमेंट नाल्री बांधकाम करणे (मुख्य प्रवेश गेट ते मुख्य ठिकाणापर्यंत) 15.00 
3 ध्यानकेद्र बांधकाम करणे 15.00 
| 4 | चिल्डून पार्क मध्ये पेविंग ब्लॉक बांधकाम करणे 41.50 215.75 105.45 105.45 
5 बोटिंग शेड बांधकाम करणे 15.00 
|_______6_______|[तलावाच्या बाजला रेलींग चे काम करणे 45.00 
Z आवाभिंत बांधकाम करणे 45.00 
|______8________|तलावाच्या बाजला रस्ता खर्डीकरण व सिर्मेटिकरण करणे 60.00 
es.) | 391.50 | 215.75 | 105.450 | 105.45 | 


19) गोंदिया गोंदिया जिल्हयातील विकास कामे 170.00 | 3400 81.60 81.60 
1 पर्यटनस्थळ पांगडी येथे सौंदर्यीकरण करणे ता गोदिया 15.00 3.00 
पर्यटनस्थळ पांगडी येथे पेविग ब्लॉक लावणे ता गोदिया 15.00 3.00 
| os | पर्यटन स्थळ पांगडी येथे संरक्षण भिंत बांधकाम करणे ता गोदिया 15.00 3.00 
7 cS पांगडी येथे सिमेट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ता। 45.00 3.00 
पर्यटनस्थळ च॒लबंद AY बांधावर दोन्ही बाजला स्टील Vevey लरावणे| 
13 भाग 3 गोरेगांव 10.00 2.00 
47 celal चुलबंद येथे रस्त्याच्या बाजुला नाली बांधकाम करणे AT 40.00 ern 
| | 7 पर्यटनस्थळ Desa येथे जलाशयाकडे जाणा-या रस्त्याच्या बाजला १0 त्रा 
नाली बांधकाम करणे ता गोरेगांव : : 
पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे जलाशयाच्या बांधावर जाणारा सिमेट रस्ता 
20 10.00 2.00 
बांधकाम (भाग 1) ता. गोरेगांव 81.60 81.60 
ठ्ठ पर्यटनस्थळा dade येथे जलाशयाच्या बांधावर जाणारा TAA] i500 oop . : 
रस्ता बांधकाम (भाग 2) ता गोरेगांव : : 
a पर्यटनस्थळ चुत्रबंद येथे जलाशयाच्या बांधावर जाणारा FAAS रस्ता| 10.00 2.00 
बांधकाम (भाग 3 
पर्यटनस्थळ dade येथे जलाशयाकडे जाणारा रस्त्याला रेलिंग 
23 लावणे (भाग 1) ता गोरेगांव 10,00 0 
पर्यटनस्थळ चुलबंद येथे जलाशयाकडे जाणारा रस्त्याला रेलिंग 
24 लावणे (भाग 2) ता गोरेगांव 10:00 2.00 
क पर्यटनस्थळ च॒त्रबंद येथे रेस्टहाऊस ते सुलभ शौचालय पर्यंत पेविग Tae S00 
ब्लॉक व रेलिगे लावणे ता गोरेगाव : : 
26 पर्यटर्नस्थळ Uda येथे बांधावर दोन्ही बाजला स्टील रेलिग| WoC णां 
बांधकाम करणे (भाग 1) ता गोरेगांव : : 
a पर्यटनस्थळ च॒लबंद येथे बांधावर दोन्ही बाजला स्टील Yow 40.00 ae 
बांधकाम करणे (भाग 2) ता गोरेगांव भू : 
ns 170.00 a ee 81.60 81.60 
एकूण गोंदिया | se1.so | 249.75 187.05 187.05 
20) नागपूर |जाम नदी प्रकल्प ता.काटोल येथील विकास कामे | 425.44 | 85.00 | 20426 ___| | 20426 _| 
1 Restaurant 38.73 
2 Toilet block 26.42 
3 Check post 8.87 
॥__4 | Pathwa' 16.57 
5 Landscape and garden 10.57 
[| 6 | Children park 42.00 
7 Seating arrangement with retaining wall 34.02 
[| 8 | Boat jett 11.83 
[9 | Boats 33.54 
[10 _ [Compound wall 13.79 85.00 204.26 204.26 
11 Cultural Hall 68.90 
12 Main Entrance Gate 10.01 
13 Amusement Park & Pathways 21.02 
a) External & Internal Electrification @ 7.5 % 25.24 
15 Watersupply and sanitation @ 7.5 % 25.24 
[| 6 | Operation cost for check post @ 1 % 3.36 
17 Add 4 % Contigencies 13.46 
| 12% ‘| Add 4 % work charges 13.46 
19 Add 4 % Architect charges 8.41 
Pg | 425.44 | 85.00 | 20426_____| | 20426 | 
करांडला निसर्ग वेलनेस सेंटर व साहसी पर्यटन केंद्र, 
aang | नागपूर | hy स सेंटर व साहसी | 479.03 शिंदडा 197.41 197.41 
५ खेडी, ता. उमरेड, जि. नागपूर येथील विकास कामे 
1 wellness center cottage with furniture (Guest house 94.94 
2 Recreational Resident Therapy centre & Lab 25.38 
3 Yoga of Meditation Hall for Residents 52.65 
fa Jaltaran center 31.15 
5 Water park (Min) 35.00 
Adventure park 18.00 
7 Land Development / Lanscaping (udhyan shusobhikaran) 20.00 150.00 197.41 197.41 
[| 8 | Tourism House (Sahasi Niwas) 36.45 
| 9 | Internal road / Paving Block / Boundary wall 45.00 
10 Guard room and Gate 7.00 
oom as and external electrification (on building proper) 6 21.93 
‘0 
12 external water supply & sanitary 6% 21.93 
13 GST 12 % 49.13 
14 Contingencies charges 5 % 20.47 
ee 479.03 | 150.00 50.00 197.41 197.41 
एकूण नागपूर! 904.47 | 23500 401.67 401.67 
उमरखेड, ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ येथील 
22) यवतमाळ टॅ ळे 100.00 | 5000 | 30.00 | 30.00 | 


जगदंबा माता देवस्थानचा विकास करणे 


एकूण सर्व (1 ते 22) 


5898.20 


शिका 


| रहव्क 6.35 


शिका 


